असा. क्र. १६५ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


बुधवार, जुलै २०, २००५/ आषाढ २९, शके १९२७ 


nn et 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जुलै २००५ 
अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक एमआयएस. २००२/७६/राउशु-२.--मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) 
च्या कलम १०५ च्या उप कलम (५) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन, शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एआरएम. १०९६/२१/२/इएक्ससी-३, दिनांक १३ 


सप्टेंबर १९९६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख '* उक्त अधिसूचना '' असा केला आहे) मध्ये खालील सुधारणा 
करत आहे, त्या अशा :-- 


उक्त अधिसूचनेच्या परिशिष्टातील प्रविष्ट-७ ऐवजी खालील समाविष्ट करण्यात यावे ते 
असे :-- 
“७. महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे देशी दारू,-- 
(अ) काजू बोंडा व मोहा फुले यापासून तयार रुपये १० मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति 
झालेल्या मद्यार्कापासून उत्पादित केलेली. प्रुफ लिटरकरिता. 
भाग चार-ब-१९६ (६७९) 
[ किंमत : रुपये 3.00 ] 


६८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २०, २००५/ आषाढ २९, शके १९२७ [भाग चार-ब 


(ब) काजू बोंडा व मोहा फुले या व्यतिरिक्त उत्पादन मूल्याच्या २०० टक्‍के अथवा रुपये ५०.२० 
इतर पदार्थांपासून तयार केलेल्या मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति प्रुफ लिटर- 
मद्यार्कापासून उत्पादित केलेली. करिता यापैकी जे जास्त असेल ते. ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जी. जे. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th July 2005 


NOTIFICATION 
Bomsay Proutpition Act, 1949. , 

No. MIS. 2002/76/EXC-2.—In exercise of the powers conferred by sub- 
section (1) of section 105 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV 
of 1949), the Government of Maharashtra hereby amends the 
Government Notification, Home Department, No. ARM. 1096/21/2/EXC-3, 


dated the 18th September 1996 (hereinafter referred to as “the said 
notification ”) as follows :— 


In the Schedule to the said notification, for entry 7, the following shall 
be substituted, namely :— 


“7 Country liquor, as defined in the Maharashtra Country Liquor 


Rules, 1973,— 
(a) manufactured by using spirit | Rupees 10 per proof litre of alcoholic 
manufactured from cashew content ; 


apples and mhowra flowers. ' 


(6) manufactured by using articles 200 per cent. of the manufacturing 
other than cashew apples and cost or rupees 50.20 per proof litre 
mhowra flowers base spirit. of alcoholic content whichever is 

higher. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
G. J. RASAL, 


____Deputy Secre etary to Government. 


शासकोय Te मुद्रणालय, मुंबई 


